महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.9२/१४-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ जुले, २०२३ 


आदेश 


श्रीमती अचला झुं.खांडेकर, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग यांची राज्य माहिती आयोग, 


कोकण या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावर प्रथमत: ३ वर्ष कालावधीसाठी खालील नमूद अटी व 


शर्तीच्या अधिन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


3) 


श्रीमती अचला झुं.खांडेकर, कक्ष अधिकारी ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू 
होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल, त्यानंतर ३ वर्षांनी 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार सूपूर्द करुन ते त्यांच्या मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू 
होतील त्या तारखेला त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 

जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 
अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 


जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी 
स्वीयेत्तर Pale शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली 
पाहिजे. 


श्रीमती खांडेकर यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत 
कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ 
विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा.....इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० 


(परिशिष्ट दोन व तीन ) मधील तरतुदी विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभाग यांनी श्रीमती अचला 


झुं.खांडेकर यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती ठरवाव्यात. 


३. श्रीमती अचला झुं.खांडेकर, कक्ष अधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी सामान्य प्रशासन 


विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


४. श्रीमती अचला झुं.खांडेकर, कक्ष अधिकारी यांना प्रतिनियुक्‍तीवरील नियुक्‍ती स्वीकारण्यासाठी 


सामान्य प्रशासन विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.७२/१४-ब 


प्‌. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१४१४५८२५२००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 

Vi N AY A K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142 

B A B U R AO b6a949411 défa6ffe1 2c2ad5c605c23, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB6 
7D519F7D7899F46BEBFB7A9970706B2C9983, 

M A N E cn=VINAYAK BABURAO MANE 
Date: 2023.07.14 14:59:52 +05'30' 

(वि.बा.माने) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१) अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

2) सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, यांना विनंती करण्यात येते की, 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती नमूद केलेल्या आदेशाची एक प्रत या कार्यासनाकडे पाठविण्यात 
यावी. 

आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२. 
राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, कोकण भवन, सी.बी.डी.बेलापूर, नवी मुबई-४०० ६१४. 
उपसचिव (कार्या-६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

श्रीमती अचला झुं.खांडेकर, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
(प्रशासकीय विभागामार्फत) 

0) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


